रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकास 
आराखड्यासाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राविप्रा २०२१/प्र.क्र.१६/ सां.का.३ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :३१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.टीडीसी-२०१६/२/प्र.क्र.२२९/ 
पर्यटन, दिनांक ३१.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.टीडीएम-२०१७/१०/प्र.क्र.९८४/ 
पर्यटन, दिनांक २०.१२.२०१७ 
३) शासन पत्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.०५/सां.का.३, 
दि.२३.०२.२०२२ 
४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.राविप्रा २०२१/प्र.क्र.१६/ सां.का.३, 
दि. ३१.०३.२०२२ 
५) शासन पत्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.०५/सां.का.३, 
दि.३१.०३.२०२२ 
६) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.राविप्रा २०२१/प्र.क्र.१६/ सां.का.३, 
दि. २८.०३.२०२३ 
७) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.राविप्रा २०२१/प्र.क्र.१६/ सां.का.३, 
दि. १७.०१.२०२४ 
८) जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र. साप्र/कार्या-१/रायगड किल्ला/२०२३-२४/२०२३, 
दि.२०.१०.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
रायगड जिल्ह्यातील रायगड किल्ला व परिसर पर्यटन विकासासाठी रु.६०६.०९ कोटी रकमेच्या 


आराखड्यास संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भाधीन 
क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये सदर आराखड्यासाठी रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा 
प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. सदर आराखडयातील कामांसाठी जिल्हाधिकारी, रायगड यांना 
आतापर्यंत एकूण रक्‍कम रू.१८२.०२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

रायगड किल्ला व परिसर विकास आराखडयातील कामांसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी संदर्भाधीन क्र.१० अन्वये रु.१०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची विनंती 
केली आहे. तथापि या आराखड्यातील कामांसाठी उपलब्ध झालेला रू.१३.६९ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
०१. या शासन निर्णयान्वये रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखड्यातील कामांकरीता 


रू.१३,६९,००,०००/- (अक्षरी रूपये तेरा कोटी एकोणसत्तर हजार फक्त) इतका निधी जिल्हाधिकारी, 
रायगड यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राविप्रा २०२१/प्र.क्र.१६/ सां.का.३ 


प्रति, 


०२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेडडी-२ २२०५- कला व संस्कृति, (१०३) पुरातत्वशास्त्र, (०१) (03) 
रायगड किल्ला व परिसर विकास आराखडा २२०५ ३७४२ (कार्यक्रम) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षातून सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम आहरण करून संबधितांना वितरीत करण्याकरीता 
संबधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” व संबधित जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रण 
अधिकारी यांचा कोड 0००२८ असा आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम 
त्यांनी संबधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करून संबधितांना वितरीत करण्यात यावे. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 


०४. सदर निधी अखर्चित राहणार नाही याची काळजी जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घ्यावी. तसेच 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर आराखड्यातील कामांसाठी खर्च करण्यात यावा. या 
आराखड्यात मंजूर कामाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च होणार नाही याचीही 
दक्षता जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घ्यावी. तसेच आराखड्यातील कामाच्या प्रगतीचा नियमितपणे 
द्विमासिक अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 

०५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच मधील 
अनुक्रमांक मधील परिच्छेद क्र.१३४ नुसार नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३११८२१२६५१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUMANT DINKAR 
PASHTE 


(सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२.मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३.मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, 

४. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक 

५.उप सचिव (सां.का.३) यांचे स्वीय सहायक 

६. जिल्हाधिकारी, रायगड 

७. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८.महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
९.महाळेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 
१०. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

११. महालेखापाल -२ (लेखा परीक्षा ,(महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राविप्रा २०२१/प्र.क्र.१६/ सां.का.३ 


१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

१४. कक्ष (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई (यांना आदेशात नमूद करण्यात 
आलेल्या संबधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 

१५. निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


